स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका/ 
नगरपरिषद/जिल्हा परिषद) यांनी उच्च माध्यमिक 
शाळा सुरु करण्यासंदर्भात... 

जिल्हा परिषद प्राथमिक ame वसेवाडी 
(सणसवाडी) ता. शिरूर, जि. पुणे याइ.१लीते८ 
वी च्या शाळेस जोडून माध्यमिक ते उच्च 
माध्यमिक (इ.९ वी ते इ. १२ वी) स्वंयअर्थसहाय्यित 
तत्वावर दर्जावाढ देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२४/प्र.क्र.३९२/एसएम-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ जून, २०२४. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: नमाशा-२००९/(४९७/०९)/ 
माशि-१, दिनांक ११ जून, २००९. 
२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांचे पत्र क्र. शिसं/ माध्य/ स्वयंअर्थ 
/२०२४-२५/ एस-४/२७१४, दि. २८/०५/२०२४. 


प्रस्तावना :- 

जिल्हा परिषद, पुणे अंतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वसेवाडी (सणसवाडी), ता. शिरूर, 
जि. पुणे या इ.१ली ते ८ वी च्या शाळेस जोडून माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक (इ.९ वी ते इ. 92 वी) 
स्वंयअर्थसहाय्यित तत्वावर दर्जावाढ मिळणेबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. (२ अन्वये शासनास प्राप्त 
झाला होता. उपरोक्त प्राथमिक शाळेस जोडुन माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक दर्जावाढ परवानगी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

१. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यथित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ (सन २०१३ 
चा ०१) अंतर्गत जिल्हा परिषद, पुणे यांचे परिक्षेत्रातील खालील नमुद प्राथमिक शाळेस जोडुन 
माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक दर्जावाढ करण्यास सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून खाळील अटी 
व शातींच्या अधीन राहून शासन स्तरावरुन परवानगी देण्यात येत आहे.:- 


अ.क्र. Bed नाव माध्यम व मंडळ शाळेचा प्रकार 
we उच्च प्राथमिक शाळेस जोडून 
जिल्हा थमिक छाळा , 
रि SUS ay ee आणा मराठी, राज्यमंडळ माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक 


वसेवाडी (सणसवाडी), ता. 
शिरूर, जि. पुणे 


(इ.९ वी ते इ. १२वी) 


शासन निर्णय HATH: एसएफएस-१०२४/प्र.क्र.३९२/एसएम- 2 


अटी व शार्ती :- 

|. सदर प्राथमिक शाळेस जोडुन माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक दर्जावाढ करण्याकरीता 
आवश्यक व यापुढे येणाऱ्या कोणत्याही खर्चाकरिता, राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष असे कोणतेही वित्तीय सहाय्य / अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. 

ll. माध्यमिक शाळांबाबतचे शासनाचे प्रचलित धोरण व निकष यांचे पालन करणे तसेच 
शाळेमध्ये आवश्‍यक वर्गखोल्या, सर्व भौतिक व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे 
अनिवार्य राहील. 

॥. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्थित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अन्वये 
निर्धारित केलेल्या सर्व मानकांचे, अटींचे व adie anf या अधिनियमांन्वये 
शासनाने दिलेल्या निदेझांचे किंवा शासनाने वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेल्या मानकांचे 
किंवा act व शर्तीचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०६२८१५३९०४२४२१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK GULABRAO SAPKAL 
V | V E K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=55c54ce6c9bede7daecd096d20450a76c60783c 


G L A B R A b1318374f8764a2da64d548a5, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=50EDF35541F970C25C79ED803C981C8C9 


A \ EBC19E27CDBAD124BB5C63AA9962A6B, cn=VIVEK 
S Pp KA L GULABRAO SAPKAL 


Date: 2024.06.28 15:50:17 +05'30' 


(विवेक सपकाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
३. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे. 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 
६. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद, पुणे. 
७. निवडनस्ती (३९२/२०२४/एसएम-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


